मुख्य अभियंता ( विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती या कार्यालयाच्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२१/८६०/प्र.क्र.२३१/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०४/१०/२०२१ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक- मुदतवाढ -२०२१/१४४/प्र.क्र.३७/ 

मोप्र-(२), दि. १२/०३/२०२१ 

२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे TAH. 
जा.क्र.जसंवि(विप्रो/प्रलि/मुदतवाढ प्रस्ताव/२२९२/धा.क्र३२८(१)/२०२१, 
दि.१२/०८/२०२१ 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.१०/०८/२०२१ 

४ शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक आढावा शा.नि.क्र.२००२/३३५/२००२/ 
आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता ( विशेष प्रकल्प, जळसंपदा विभाग, अमरावती या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांची निर्मिती संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. संदर्भ क्रमांक ३ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आळेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ या सहा 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता ( विशेष प्रकल्प) जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे संदर्भ क्र.२ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार आता मुख्य अभियंता ( विशेष प्रकल्प ), जलसंपदा विभाग, अमरावती या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांपैकी उपलब्ध करुन दिलेल्या 30 पदांना 
सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 
खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६०/प्र.क्र.२३१/मोप्र-(२) 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक 
कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील. 
उपरोक्त कार्यालयातील खर्च, मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना), मुख्य 
लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) योजनेतर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 
अंशदान , (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान ( ४७०१ आय १७- 
१) या लेखाशीर्षाखाली महामंडळास मंजूर असलेल्या नियत अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाखाली मंजूर 
असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
सदर आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच आंतरवित्त सल्लागार 
व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१११११९१४२४२७ असा आहे. हा 
कार्यालयीन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शा 


अ A b h a Kes h aorao DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
सहपत्र- परिशिष्ट 'अ' i Sate = 
Yedsikar 


tra, 
1004 1 F388e5f397467c37bb907e6c 


(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- सहपत्रासह- 

१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

४) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
६) मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प जलसंपदा विभाग, अमरावती यांना कळविण्यात येते की, 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी /कर्मचा-यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
७) मोप्र-(२) कार्यासन, निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६०/प्र.क्र.२३१/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/८६०/प्र.क्र.२३१/मोप्र-(२), दिनाक ०४/१०/२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खालील नमूद ३० पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ 
या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


अ.क्र. पदनाम आकृतिबंधानुसार | मुदतवाढ द्यावयाची 
मंजूर पदे पदे 
तांत्रिक पदे 
बि मुख्य अभियंता i तीट. [7a 
२ | सहायक मुख्य अभियंता २ २ 
३ | उप अभियंता ३ ३ 
४ | कनिष्ठ अभियंता/सहा.अभियंता/झाखा अभियंता ३ ३ 
५ । प्रमुख आरेखक |e | शतका 
६ | विशेष अधीक्षक (oe | 7 
७ | अधीक्षक a ae a 
मुख्य दप्तर कारकून ॥ = | शिक का 
९ । प्रथम लिपिक a aa कक क 
ser वरिष्ठ लिपिक २ २ 
| ह. १ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१२ | लघुलेखक उच्वश्रेणी/ निम्नश्रेणी a 1१ 
१३ | टंकलेखक ३ ३ 
१४ | दूरध्वनीचालक a a 
१५ | वाहनचालक a हो | 1१ 
१६ | दप्तरी a ae 
१७ | नाईक ae 1१ 
१८ । शिपाई 3 3 
१९ | चौकीदार fo. | Se 
एकूण ३० ३० 


एकूण मुदतवाढीची पदे - ३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


